मंत्रालय प्रवेशद्वाराजवळ असलेल्या Wass 
खिडक्यांच्या ठिकाणी बाहेरून येणारे टपाल 
स्विकारण्याबाबत अंमलबजावणीसाठी नोडल 
अधिकारी नियुक्‍त करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१/नोंदणी शाखा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ मार्च, २०२२ 


संदर्भ : सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-१८२०/प्र.क्र.१२/- 
२०२०/१८-अ, दिनांक ३०.०८.२०२१ 


कोविड-१९ विषाणूंच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य जनतेच्या सुविधेसाठी मंत्रालयीन 
विभागांचे सर्व टपाल (सर्व प्रकारचे न्यायालयीन टपाल/रिट याचिका/न्यायालयीन सुनावणीच्या 
तारखा नमूद असलेली पत्रे, न्यायालयामार्फत बजावण्यात आलेले समन्स अथवा संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या नावाने देण्यात आलेले टपाल / विधानमंडळ कामकाजाविषयक टपाल वगळून) 
स्विकारण्याची व्यवस्था दिनांक १८.११.२०२१ पासून मंत्रालय प्रवेशपास द्वाराच्या ठिकाणी विभागवार 
नेमून दिलेल्या खिडक्यांवर करण्यात आली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाने प्रत्येक विभागाने सह/उप सचिव (नोंदणी शाखा) यांना “नोडल 
अधिकारी” नियुक्‍त करण्यात येत असल्याचे संदर्भाधीन दिनांक ३०.०८.२०२१ च्या परिपत्रकात नमूद 
केळे आहे. या अनुषंगाने शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित टपाल स्विकारण्याबाबच्या 
व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीसाठी उप सचिव (नोंदणी शाखा) हे नोडल अधिकारी म्हणून कामकाज 
पाहतील. 


३ उप सचिव (नोंदणी शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचा कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक 
022-2202 ४२ ३७ असा असून, ई-मेल पत्ता swati.nanal@nic.in असा आहे. 


8. सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२०३२५१७०५२१८७२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


SANTOSH oe a 
BASAVESHWAR ae 
MAMADAPURE न 


(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
२. सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (१८-ओ), मंत्रालय, मुंबई 
३. निवड नस्ती (नोंदणी शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 


